उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर 
यांच्या अधिपत्याखालील ८ फिरते वैद्यकीय पथक 
येथील ४० अस्थायी पदे पुढे चालु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१९/प्र.क्र.५५/आरोग्य-४ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय आवार, मुंबई-४०० ००१, 
तारीख: २२ मार्च, २०१९. 
वाचा 
१) शासन निर्णय, सा.आ.वि., क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.८९/आरोग्य-४, दि.१.११.२०१८. 
२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र, क्र. संआसे/कक्ष-३/टे- 
१२/लातुरमंडळलातूर/अपदेमुदतवाढ/सन १९-२०/१०९५-९६/१९, दि.२३.०१.२०१९. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९. 


शासन निर्णय 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर यांच्या अधिपत्याखालील ८ फिरते वैद्यकीय पथक 
येथीळ ४० अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दि.१.११.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. 
२. याशासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळा, लातूर यांच्या अधिपत्याखालील ८ 
फिरते वैद्यकीय पथक येथील यासोबतच्या विवरणपत्र “31” येथील vo अस्थायी पदांना खालील अटींच्या 
अधीन राहून दि.१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
१) उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या कारणांसाठी पदे 
मंजूर केली आहेत त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९ 
नुसार विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे 
कार्यवाही करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतिबंध 
उच्चस्तरीय समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 
३) विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्ताचा 
प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांची 
राहील. 


> 


सदर पदांवरील खर्च सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष 
“२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-सार्वजनिक आरोग्य, ०१०-किमान गरजा कार्यक्रम, 
११०-रुग्णालये व दवाखाने पंचवार्षिक योजनातंर्गत योजना-राज्य योजनातंर्गत योजना, (०१)(०२)- 


झासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१९/प्र.क्र.५५/आरोग्य-४ 


प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण रुग्णालय इतका दर्जा वाढविणे (२२१० 0439)” या लेखाशीर्षाखाली 
दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१.०२.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२०१२१२०५९७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 


e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
p fa d | M postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab31 faca2f1a89698a28c94 
703436c07cda664672d20607766dc59d34 


5b, 

serialINumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b8 
a a V eC 69fa2e5835af215c6a80eae8f70eaf87b0cf6 

8d63f, cn=Pradip M Balkavde 

Date: 2019.03.22 11:53:38 +05'30' 


(प्र.मो.बलकवडे) 
अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. महालेखापाल, १/२,महाराष्ट्र (लेखा व लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( रूग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), पुणे. 
६. सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (लेखा व लेखापरिक्षा), पुणे. 
७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 
८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, उस्मानाबाद/लातूर/बीड/नांदेड 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद/लातूर/बीड/नांदेड 
१०.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, उस्मानाबाद/लातूर/बीड/नांदेड 
११.वित्त विभाग (व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१९ ), मंत्रालय, मुंबई. 
१२.अवर सचिव ( सेवा-२/ सेवा-३/ सेवा-५ /अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवडनस्ती ( आरोग्य- ४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


| विवरण पत्र “ अ” 
अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०१९ ते २८.०२.२०२० या कालावधी करीता पुढे चालु ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव 


तात्पूरती पदे प्रथमता ज्या शासन निर्णयाने चालू ठेवली तो शासन निर्णय व किं पदांची वेतनश्रेणी ज्या शासकिय ज्या तारखेपासनु पदे 
न संख्या आदेशान्वये शेवटी पदे | पुढे चालु ठेवायचे तो 
पुढे चालु ठेवण्यात दिनाक 
आली तो write व 


दिनांक 

ण es, See) Pn Tee 
फिरते वैद्यकिय पथक - जिल्हा रुग्णालय, उस्मानाबाद 
SC aR A ककत्भन्सक्र aa 
UH. जिरुसा -२००५/१०७२/प्र.क्र. २९४/आरोग्य-३, दि. २८.८.०६ Ze अपदे-२०१८/प्र.कृ. 
|. ३ | शानिक्र. जिरुंसा ०२००५/१०५७२/प्र.क्र.२९४/आरोग्य-३, दि. २८.८.०६ शिवे <९/आरोग्य-४ दिनांक | दि.०१.०३.२०१९ 
WH. जिरुसा -२००५/१०७२/प्र.क्र.२९४/आरोग्य-३, दि. २८.८.०६ zz 
WIRTH. ISAT -२००५/१०७२/प्र.क्र. २९४/आरोग्य-३, दि. २८.८.०६ =f | 
Pee a ae क कयाय 

वैद्यकिय पथक - जिल्हा रुग्णालय, लातूर 


फिरते 

ea alin 
sede te 
“रो दितांक 


WAH. जिरुंसा -२००५/१०७२/प्र.क्र.२९४/आरोग्य-३, दि. २८.८.०६ ०१ नोव्हेंबर २०१८ 
शानिक्र, जिरुसा -२००५/१०७२/प्र.क्र. २९४/आरोग्य-३, दि. २८.८.०६ 


२२१०वै.से. वसा. आ. of A. आ. 
०१० किमान गरजा कार्यक्रम, पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना राज्य योजनांतर्गत 
योजना (०७)(०२) प्राआकें चा ग्रा. रु. 
इतका दर्जा वाढविणे (२२१००५३१) 


२२१०वै.से. वसा. आ. of A. आ. 
०१० किमान गरजा कार्यक्रम, पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना राज्य योजनांतर्गत 
योजना (०७)(०२) प्राआकें चा ग्रा. रु. 
इतका दर्जा वाढविणे (२२१००५३१) 


ज्या तारखेपासनु पदे 


पुढे चालु ठेवायचे तो 


; 
Ex ee हह क : 
फिरते eee नत यरकिय पथक - जिल्हा रुग्णालय, बीड 


| [wits जिरुसा ee toe Va. २९४/आरोग्य- ३ कि. २८०६७६ pt शासन निर्णय कर. २२१०वै. से. वसा. आ. ०६ सा आ 
| [atts = pe | she rie ote किमान गरजा कार्यक्रम, पंचवार्षिक 
कश z वा eee र | Petes zee |. अण सणा रयड Sem 

| ४ | ब्रणोपचारक aay Lt | योजना (०७)(० २) प्राआकें चा ग्रा. रु. 


कड काल रर ERY (२११२/५३१) 


लेखाशिर्ष 


Wma या गणे वैद्यकिय पथक - जिल्हा रुग्णालय, नांदेड 


Ee . rear 7२००५/१०७२/प्र.क्र. २९४/आरोग्य वैद्यकिय अधिकारी वर्मरर हिज १५६००-३९ १०० शासन निर्णय क्र. 
fie २२१०वै. से. वसा. आ. ०६ सा. आ. 
[3 | ais. Rn २०००००२ क ay xa “etch ote किमन गरजा wan फा 
. FEET -२००२/१०० प्र.क्र. २९४/आरोग्य <९/आरोग्य-४ दिनांक योजनांतर्गत योजना राज्य योजनांतर्गत 


. Rear 7२००५/१०७२/प्र.क. २९४/आरोग्य इ दि. ०१ नोव्हेंबर २०१८ 


. जिसुसा -२० ०५/१०७ eS क णल २९४/आरोग्य- 


योजना (०७) ०२) प्राआकें चा ग्रा. रु. 
इतका दर्जा वाढविणे (२२१००५३१) 


बरणोपचारक a 
are फरक बध [a 


विवरण पत्र “ अ” 


पुढे चालु ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव 
ज्या तारखेपासनु पदे लेखाशिर्ष 
दिनांक i पुढे चालु ठेवायचे तो 
| ee DS 0 SD ey 855 क : 
फिरते Ae eee पथक - उपजिल्हा रुग्णालय, मुखेड जि.नांदेड 


मिड शत 
nw ९३० ०-३४८ ०० 


२२१०वै. से. वसा. आ. of सा. आ. 
०१० किमान गरजा कार्यक्रम, पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना राज्य योजनांतर्गत 
योजना (०७)(०२) प्राआकें चा ग्रा. रु, 
इतका दर्जा वाढविणे (२२१००५३१) 


अपदे-२०१८/प्र.कर. 
<९/आरोग्य-४ दिनांक 
०१ नोव्हेंबर २० १८ 


शासन निर्णय क्र 


: Reo +. से. व सा. आ. ०६ सा. आ. 
अपदे-२० १८/प्र.कर. 


वैद्यकिय अधिकारी वर्गेरर॑ ca १५६००-३९ १०० 
«८, अधिपरिचारीका १ - शै Re ९३००-३४८०० र्यी ०१० किमान गरजा कार्यक्रम, पंचवार्षिक 
हि ,ट. वाहन चालक वर्ग <९/आरोग्य-४ दिनांक दि.०१.०३.२०१९ | योजनांतर्गत योजना राज्य योजनांतर्गत 


pe | ५२००-२०२०7 योजना (०७)(०२) प्राआकें चा ग्रा. रु. 
Se मह पर ळी यक हे. २८.८. oo Row र्जा बाढविषे (२२१००५३) 


विवरण पत्र “ अ” । 
अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०१९ ते २८.०२.२०२० या कालावधी करीता Ys चालु ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव 


पदांची वेतनश्रेणी ज्या शासकिय ज्या तारखेपासनु पदे 
संख्या आदेशान्वये शेवटी पदे | पुढे चालु ठेवायचे तो 
पुढे चालु ठेवण्यात दिनाक 
आली तो afta व 
दि. 


| 8 | MIAH, जिरुसा -२००५/१०७२/प्र.कृ. २९४/आरोग्य-३, दि. २८.८.०६ 


शानिकर. जिरुसा -Yook/ Lo YT.H. २९४/आरोग्य-३, दि. २८.८.०६ 


हिंड MH. जिरुसा -२००५/१०७२/प्र.क्र. २९४/आरोग्य-३, दि. २८.८.०६ 
WAH. RSA -२००५/१०७२/प्र.क्र. २९४/आरोग्य-३, दि. २८.८.०६ 


शासन निर्णय क्र. 
अपदे-२० १८/प्र.क़. 

८९/आरोग्य-४ दिनांक 

०१ नोव्हेंबर २०१८ 


|. १ | शानिकर. जिरुंसा -२००५/१०७२/प्र.कर.२९४/आरोग्य-३, दि. २८.८.०६ ae १५६००-३९ १०० 
WAH, RISA -२००५/१०७२/प्र.क्र. २९४/आरोग्य-३, दि. २८.८.०६ अधिपरिचारीका वर्ग-३ ie] 
as. Bren ood teow Reva, R. Ree renal 


सर्ग शानिक. जिरुसा -२००५/१०७२/प्र.क्र.२९४/आरोग्य-३, दि. २८.८.०६ 
Ufa, MSA -२००५/१०७२/प्र.क्र. २९४/आरोग्य-३, दि. २८.८.०६ आरोग्य परिचर वर्ग-४ 


लखाशिर्ष 


२२१० वै. से. व सा. आ. ०६ सा. आ. 
०१० किमान गरजा कार्यक्रम, पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना राज्य योजनांतर्गत 
योजना (०७)(०२) प्राआकें चा ग्रा. रु. 
इतका दर्जा वाढविणे (२२१००५३१) 


२२१० वै. से. व सा. आ. ०६ सा. आ. 
०१० किमान गरजा कार्यक्रम, पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना राज्य योजनांतर्गत 
योजना (०७)(०२) प्राआकें चा ग्रा. रु. 
इतका दर्जा वाढविणे (२२१००५३१) 


